RNI No.MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष २, अंक २० ] 


बुधवार, फेब्रुवारी २६, २०१४ / फाल्गुन ७, शके १९ ३५ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक १४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
उल्हासनगर महानगरपालिका 

अधिसूचना 

जाहीर प्रकटन 
[ महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९ ४ ९ (१९ ४ ९ चा मुंबई ५ ९) च्या अंतर्गत 

(निवडणूक नियम क्रमांक ८ अन्वये ) 
क्रमांक उमपा / पोनि -२०१४/ १२३ / २०१४ 

शुद्धिपत्र 
या कार्यालयाचे अधिसूचना जाहीर प्रकटन क्रमांक उमपा/ पोनि -२०१४ / १०७/ २०१४.- दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१४ च्या पत्रान्वये उल्हासनगर 
महानगरपालिकेच्या पोट निवडणूक २०१४ साठी निवडणूक कार्यक्रम तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे नाव, हुद्दा व त्यांचे कार्यालयाचेठिकाण 
अधिसूचित करण्यात आलेले होते . 

तथापि, या कार्यालयाचे क्रमांक उमपा / पोनि -२०१४ / १२२/ २०१४, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१४ च्या कार्यालयीन आदेशान्वयेनिवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांचेनियुक्तीबाबत पुढीलप्रमाणे अशंतः दुरुस्ती करणेत आलेली आहे 
निवडणूक निर्णय 

कार्यालयाचा पत्ता 

निवडणूक निर्णय अधिकारी 
अधिकाऱ्याचे नाव 

म्हणून नियुक्तीचे प्रभाग क्रमांक 


अ . क्र . 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . योगेश गोडसे , सहा. आयुक्त , 
उल्हासनगर महानगरपालिका. 


प्रभाग क्रमांक १८ , 
जागा क्रमांक १८ ( ब ) 


निवडणूक निर्णय अधिकारी , 
तळमजला, महानगरपालिका मुख्य इमारत , 
उल्हासनगर महानगरपालिका , उल्हासनगर -३ 
umcbyeelection 2014@gmail.com. 


~ 


उपरोक्त नमूद अंशतः दुरुस्तीशिवाय इतर बाबी कायम आहेत . 


उल्हासनगर , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१४ . 


बालाजी खतगांवकर, 

महापालिका आयुक्त , 
उल्हासनगर महानगरपालिका. 


भाग दोन - १४-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, फेब्रुवारी २५ , २०१४ / फाल्गुन ६, शके १९ ३५ 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


निवडणुकीचा टप्पा 

( २ ) 


टप्पा सुरू करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 

( ३ ) 


